अर्थसंकल्पिय अनुदान २०२०-२१ 
संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता 
अभियांनतर्गत निधी मंजूर/मुक्‍त 
करणेबाबत... 
(लेखाशीर्ष २२१५ १९८८) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संगाग्रा-२०२०/प्र.क्र.२१७/पापु-१६ 
७ वा मजला, जी.टी.रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: ०३ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा: 
शासन निर्णय क्रमांकः संगाग्रा-२०२०/प्र.क्र.२१७/पापु-१६, दिनांक १६ डिसेंबर,२०२०. 


शासन शुद्धीपत्रक 


उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ मधील क्रमांक १ चे वाक्य, 
“संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची अंमलबजावणी, प्रसिद्धी, तपासणी, दौरे व 
बक्षिस योजना इत्यादी करिता सन २०१९-२० साठी (लेखाशिर्ष २२१५ १९८८ खाली) रू. ५५००.०० 
लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे.” 
या ऐवजी 
“संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची अंमलबजावणी, प्रसिद्धी, तपासणी, दौरे व 
बक्षिस योजना इत्यादी करिता सन २०२०-२१ साठी (लेखाशिर्ष २२१५ १९८८ खाली) रू. ५५००.०० 
लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे.” असे वाचण्यात यावे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०३१२३७५७०४२८असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(स्मिता स. राणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा.मंत्री,पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगाग्र-२०२०/प्र.क्र.२१७/पापु-१६ 


२. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 
४. विभागीय आयुक्त, सर्व. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा व अनुज्ञेयता). 
६. सह सचिव तथा प्रकल्प संचालक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 
७. उपायुक्त, विकास/आस्थापना, सर्व विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय. 
८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सर्व. 
९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
१०. संचालक, ळेखावकोषागारे, मुंबई. 
११. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधीळेखा, मुंबई/नागपूर. 
१२. प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवीमुंबई. 
१३. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. व स्व.), जिल्हा परिषद, सर्व. 
१४. जिल्हाकोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
१५. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
१६. नियोजन विभाग, (का.क्र.१४४३), मंत्रालय, मुंबई. 
१७. वित्त विभाग, (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 
१८. कार्यासन क्र.पापु-०४, पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. निवड नस्ती, कार्यासन पापु-१६, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पुष्ठ Wala 


